अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी प्रधानमंत्री कृषी 
सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक या 
योजनेसाठी सन २०२२-२३ करीता निधी 
वितरण. 
(केंद्र हिस्सा - २४०१,॥ ६१९) 
(राज्य हिस्सा - 2809 A ४६८) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर, २०२२. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) केंद्र शासन, कृषी मंत्रालय यांचे पत्र H.F.No.18-10/2020-RFS-III, दि.३०.०८.२०२२. 
३) कृषी व पदुम विभागाची नस्ती क्र.राकृवि-२०२२/प्र.क्र.१९६/१४-ओ. 
प्रस्तावना :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र 
पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक या योजनेचा सन २०२२-२३ करीता केंद्र 
शासनाकडून पहिल्या हप्त्यासाठी रु.१०००.०० लाख इतका निधी प्राप्त झाला आहे. त्यास अनुसरुन सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून केंद्र हिस्सा रु.१०००.०० लाख व समरुप राज्य हिळ्याकरीता रु.६६६.०० 
लाख इतका निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास वित्त विभागाने सहमती 
दिलेली आहे. वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य 
लेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन, अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना -प्रति थेंब अधिक पीक या 
योजनेकरीता केंद्र शासनाकडून सन २०२२-२३ करीता पहिल्या हप्त्यासाठी रु.१०००.०० लाख इतका निषी प्राप्त 
झालेला आहे. त्यास अनुसरुन केंद्र हिस्सा रु.१०००.०० लाख व व समरुप राज्य हिळछ्याकरीता रु.६६६.०० लाख 
असा एकूण रु.१६६६.०० लाख इतका निधी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून खालीलप्रमाणे 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व केंद्र / बाब सन २०२२-२३ सदर शा.नि. अन्वये 
राज्य हिस्सा मधील अर्थसंकल्पित | वितरीत करण्यात येत 
अदाज असलेला निधी 
a १ २ ३ ४ 4 
प्रधानमंत्री कृषी | २४०१ ॥६१९ केंद्र 
सिंचन योजना -प्रति | हिस्सा (६० टक्के) ३३, २००९५९९ 0०902०0 
थेंब अधिक पीक २४०१ ५ ४६८ राज्य | अर्थसहाय्य 
हिस्सा(४० टक्के) 
१५००.०० ६६६.०० 
एकूण ४५००.०० १६६६.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१६६६.०० लाख (अक्षरी रुपये सोळा कोटी सहासष्ट लाख फक्त) इतका निधी 
प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत आहे. सदर वितरीत केलेला निधी तात्काळ SNA खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही कृषी विभागाने 
करावी. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका 
यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय / 
उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती 
आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील 
निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात 
केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व 
उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱया खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 
पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात तथापि, आदिवासी 
उपयोजना बाहय क्षेत्रात मात्र वैयक्तिक लाभाच्याच योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.८३६/व्यय-१४, दि.२७.०९.२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००६१४४७५९०३२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . KIRAN : 
KISANRAO 


1038133488, 
D88F77C99929CCB9SAC6ACF186BB11E725244 


us 


19F123ba59448c0926a91296205b9a87463183 


ialNumber=344DE3FF07B9439DD 1 1CAF728255ASEBOAOD 


seri 
D495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO 
PAWAR 


Date: 2022.10.17 13:02:01 +05'30° 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, कृषी विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवड नस्ती (का-६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


